वर्ष ८ , अंक ९ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 

प्राधिकृत प्रकाशन 

सोमवार , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


, 


[ पृष्ठे ४ किंमत : रुपये ५५.०० 

1 


संदर्भ : - शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , विकाअ - क्र .१११५ - प्र.क्र .८८ - का . ५ , दि . ३१-१२-२०१५ अन्वये 

क्रमांक सामान्य - कक्ष - ९- कावि - ६१०-२०२२– 

संदर्भाकित शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . विपिन , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर 
आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय 
निर्गमित केलेच्या तारखेपासून ५ वर्ष किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त होणे किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . 
तसेच , राज्य शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार राहील , ही मुदत संपताच किंवा त्यापूर्वी आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी पदाकरीता प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ जमा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका - यांची राहील . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्त्यव्ये पार पाडण्यात सक्षम राहतील : 

( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्षात पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये . तसेच , 
परिशिष्ट ५ मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे . मूळ कागदपत्रांपेक्षा 
वेगळी माहिती नमुद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर 
“ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा - या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरीता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी 
व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यांत आलेली नियुक्ती रद्द 
करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( २ ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका - यांना नसतील . 


( ३ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसिल कार्यालयाकडून उपलब्ध करून 
घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्या कागदपत्राची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवही अवलोकनासाठी 
संबंधित पोलीस आयुक्त / अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

( ४ ) या शासन निर्णयाव्दारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला 
समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त / जिल्हाधिकारी / पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 
ना . - एक -१ ( १६ ९ ६ ) . ( १ ) 


२ 


( १ ) 


अनुसूची 

नागपूर जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदांवर नियुक्ती करीता पात्र ५७ उमेदवारांची यादी 
अ . क्र . संबंधित व्यक्तीचे नाव गुन्हा जिल्हा 

संबंधित व्यक्तीचा पत्ता 

पुरस्कारचे नांव 

पोलीस स्टेशन 

शैक्षणिक पात्रता 

दाखल आहे धिकारी 

किंवा नाही 


१ 


२ 


४ 


६ 


३ श्री . संजय रामभाऊ लोखंडे 


८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 

( ५ ) या शासन निर्णयाव्दारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवा ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


१ ९ 


( ६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 


२० 


( २ ) 

श्री दत्तात्रय मनोहरराव हरकरे रा . १४१ , शंकरनगर , नागपूर . 

श्री . अधिरकुमार गणपतराव बागडे 

रा . ५६ वैशालीनगर , नागपूर . 

रा . बी / १० , पत्रकार सहनिवास , नागपूर , 


श्री.चंद्रकांत रामभाऊ आयलवार 


श्री . अनिल मारोतराव लोणारे 
श्रीमती मंजुषा रामेश्वर सदावर्ती 


श्री . प्रकाश हुकमत पाठराबे 

श्री . दिपक शंकरराव पोहरे 


श्री . पंढरीनाथ श्यामराव सालीगुंजेवार 

श्री . रामदास श्रावण सेलोकर 

श्री . विजय तुकारामजी शिंदे 

कु . सुहास रामचंद्र धुमाळ 


श्री . नरेश महादेवराव धोपटे 


श्री . दिपक देविदास मुंजे 
श्रीमती वंदना सतिश देवपुजारी 


श्री . रवि दिवाकर गि - हे 


श्रीमती आशा सुनिल डवले 

श्री . विकास उमाकांत बोरगांवकर 


श्री . प्रकाश केशवराव द्रव्यकार 


रा . एल २०४ , लोट्स अपार्टमेंट , 
एम . बी . टाऊन २ गणपती नगर , 
गोधनी रोड , नागपूर . 


रा . ३३६ , दर्शन कॉलोनी , नंदनवन , नागपूर , 
रा . १२ , न्यु डायमंड नगर , खरबी रोड , 
नागपूर . 

रा . ३८ , मुरलीनंदन नगर , नागपूर . 

गुणवंत कामगार 

रा . ४२२ , सदभावना नगर , नंदनवन , नागपूर . 

गुणवंत कामगार 

रा . १६३ , गुरुदेव नगर , नंदनवन , नागपूर . गुणवंत कामगार 

रा . १४५२ , न्यु नंदनवन ले आऊट , नागपूर . गुणवंत कामगार 
रा . चिटणविसपुरा , झेंडा चौक , नागपूर . गुणवंत कामगार 
रा . घर नं . ९ ०४ , चिटणविसपुरा , गुणवंत कामगार 
झेडा चौक , नागपूर . 


रा . २०२ , दुर्गाने आऊट नं . २ , 
मनिष नगर , नागपूर . 


गुणवंत कामगार 

गुणवंत कामगार 

गुणवंत कामगार 
गुणवंत कामगार 


रा . ३४३ , कुकडे ले आऊट , नागपूर . 

रा . २० , सार्थक , मेडिकल कॉलोनी , 
भगवान नगर , नागपूर . 


रा . अव्दैत , एन ९ ८ , स्नेहनगर , नागपूर . गुणवंत कामगार 
रा . ११२ , स्वावलंबी नगर , राम मंदिर जवळ , गुणवंत कामगार 
नागपूर . 


रा . ४२ , द्वारकानगर , नविन सुभेदार 
ले आऊट , नागपूर . 


गुणवंत कामगार 

गुणवंत कामगार 


रा . ९ ८ , पुनम विहार १ , स्वावलंबी नगर , गुणवंत कामगार 
नागपूर . 


श्री . भालचंद्र माधवराव चिखले रा . सोमवारी पेठ क्वॉर्टर नं . १५४/२ , 

नागपूर . 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 
गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


बजाजनगर 


पाचपावली 
सिताबर्डी 
मानकापूर 


नंदनवन 
नंदनवन 


नंदनवन 

नंदनवन 

नंदनवन 

नंदनवन 

कोतवाली 

कोतवाली 


बेलतरोडी 


प्रतापनगर 


प्रतापनगर 


प्रतापनगर 


अजनी 
अजनी 


सक्करदरा 


सक्करदरा 


( ६ ) 

ङि फील 

१० वी 

एम . पी . एड 

१० वी 


१० वी 

१० वी 


एल . एल . बी . 


एम . ए . 

१२ वी 

१२ वी 

बी . कॉम . 

एम.कॉम . 


एम . ए . 


एल . एल . 

बी . एस . सी . 


बी . 


बी . फिल . 


बी . एस . सी . 

१० वी 


१२ वी 


१० वी 


( ७ ) 

नाही 

नाही 

नाही 

नाही पात्र 


नाही 

नाही 

नाही 

नाही 

नाही 

नाही 


नाही 


नाही 

नाही 


नाही पात्र 

नाही 


नाही 


यांचा 

शेरा 

( ८ ) 


नाही 

नाही 


पात्र 


नाही 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


नाही पात्र 


पात्र 


( १ ) 


२१ 


२२ 


२४ 


२६ 


२७ 


२३ 

श्री . जगदिश राघोबाजी पाटमासे रा . ४१ , पुर्व बालाजी नगर , मानेवाडा रोड , गुणवंत कामगार 

नागपूर . 


२५ श्री . प्रकाश विठ्ठलराव जाधव 


२८ 


३१ 


३३ 


३४ 

३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


श्री . सुभाष शंकरराव गोजे 

२ ९ श्री . प्रमोद तुळसीराम काळे 


३६ 


( २ ) 

( ३ ) 

श्री . अरुण वासुदेवराव डोंगरे रा . १०७ , संतोषी नगर , पिंपळा रोड , 

नागपूर . 


३७ 


सौ . कांचन कमलाकर भुताड 


४१ 


श्री . मुकंद गजाननराव मुळे 


४२ 


३२ सौ . जागृती राजेश जोशी 


श्री . नागेश दामोधर दंडे 


श्री . दत्तात्रय नारायण मंतिनवार रा . निलविहार , बी . विंग २०७ , 
न्यु नरसाळा रोड , नागपूर . 


श्री . राजेश सुरेशचंद्र जोशी 


श्री . अशोक तुकाराम पाटील 


श्री . प्रकाश जयंत नाजपांडे 

सौ . सुजाता प्रेम लोखंडे 


श्री . हरिशचंद्र विठ्ठल ठाकरे 


३८ 

श्री . श्रीधर ज्ञानेश्वर तराळे 
३ ९ श्री . सुरेश परसराम रेवतकर 

४० 

श्री . गौरव हरीभाऊ आळणे 


श्री . प्रदिप रामराव होले 


रा . ६०३ , रचना मेधस्पर्श , जयताळा रोड , गुणवंत कामगार 
नागपूर . 


श्री . गुलाबराव माधवराव शेंडे 


श्री . बबलू संतोष गाडवे 


रा . ७८ , जम्बुदिप नगर , अयोध्या नगर , गुणवंत कामगार 
नागपूर . 


रा . १५ , गणराज , अन्नपुर्णा नगर , 
पिंपळा रोड , नागपूर . 


रा . १ ९ ४ , दामोधर निवास , लाडीकर 
ले आऊट , नागपूर . 


श्री . विश्वास श्रीधरराम वाकेकर रा . ३२ ए , अंबिकानगर , मानेवाडा , रिंग रोड , गुणवंत कामगार 

नागपूर . 


रा . १५ , जवाहर नगर , इंदिरा गांधी 
हाईस्कूल जवळ , नागपूर . 


रा . २३० , मातोश्री नगर , वानाडोंगरी 
हिंगणा . 


( ४ ) 

गुणवंत कामगार 


रा . ४०२ , शुभम टॉवर , अजनी मेट्रो , 
स्टेशन समोर , अजनी , नागपूर . 


रा . ४०२ , शुभम टॉवर , अजनी मेट्रो , 
स्टेशन समोर , अजनी , नागपूर . 


गुणवंत कामगार 


रा . ३५ , पंचदिप नगर , राजु नगर , नागपूर . 

रा . ३५ , माहेर , सेंटर रेल्वे सोसायटी , 
जयवंत नगर , नागपूर . 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


रा . ९ ८ , बाबुलबन गरोबामैदान , पेट्रोल गुणवंत कामगार 
पंपच्या मागे , नागपूर . 


गुणवंत कामगार 

गुणवंत कामगार 


रा . महात्मा गांधी नगर , म्हाळगी नगर , गुणवंत कामगार 
नागपूर . 


रा . १४ ९ , विवेकानंद नगर , वर्धा रोड , 
नागपूर . 

रा . ८६ , बजरंग नगर , मानेवाडा रोड , नागपूर . गुणवंत कामगार 

रा . ५६ , उल्हास नगर , मानेवाडा चौक , नागपूर . गुणवंत कामगार 
रा . संविधान स्मृती रोड , 

गुणवंत कामगार 

पोस्ट ए . टी . पी . एस . कॉलोनी नागपूर . 


गुणवंत कामगार 


रा . रमन चांडक नगर , गि . आर . हायस्कुल गुणवंत कामगार 
जवळ , काटोल . 


रा . मु . भागीमहारी पो . ता . पारशिवनी , गुणवंत कामगार 
जिल्हा नागपूर . 


( ५ ) 

हुडकेश्वर 


सोनेगांव 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


एम.आय.डी.सी. 


हुडकेश्वर 


बजाजनगर 


बजाजनगर 


लकडगंज 


सोनेगांव 

हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


अजनी 

अजनी 

कोराडी 


काटोल 


पारशिवनी 


( ६ ) 

१० वी 


बी . कॉम . 


एम . ए . 


बी . कॉम . 


१० वी 


१० वी 


एम.कॉम . 


एल . एल . बी . 


१० वी 


१० वी 


एम.कॉम . 


बी . कॉम . 


१२ वी 


१२ वी 

१२ वी 


१० वी 


१२ वी 


एम . ए . 

बी . ए . 

१२ वी 


एम.कॉम . 


१० वी 


( ७ ) 

नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही पात्र 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 

नाही 


नाही 


नाही 


नाही पात्र 


नाही 

नाही 

नाही 


( ८ ) 


नाही 


पात्र 


नाही 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


3 


४ 


( १ ) 


( ३ ) 

रा . एल - बी ४८ , एल . आय . जी कॉलोनी गुणवंत कामगार 
नं . १ , लक्ष्मीनगर , नागपूर . 

४४ 

सौ . ज्योती अजयराज वंजारी 

रा . ४१२ , बेझनबाग , पो . बेझनबाग , नागपूर . 

४५ श्री . पुरुषोत्तम रामकृष्ण मानकर रा . एल- बी ४८ , एल . आय . जी कॉलोनी 

नं . १ , लक्ष्मीनगर , नागपूर . 


४३ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १२ , २०२२ / भाद्रपद २१ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ४ ) 


५६ 


५७ 


( २ ) 

सौ . संध्या प्रताप म्हैसाळकर 


श्री . बळवंत हिरामणजी भोयर 


श्री . अशोक कुमार नागदिवे 


श्री . सुभाष रामभाऊ इंगळे 


श्री . रामेश्वर गणपतराव भुते 


श्री . रामेश्वर पुंडलिकराव राऊत 


श्री . प्रल्हाद महादेवराव गावंडे 


श्री . राजु अमरसिंग चव्हाण 


श्री . मधुकर रघुनाथ सरजारे 


श्री . सुधीर माधवसिंग मोहिते 


रा . रसिकराज , ३ ९ , ओ , साईनगर , 

क्र . १ , आदर्श लॉन च्या मागे , 

हुडकेश्वर रोड , नागपूर . 


रा . एन . आय . टी . गार्डनच्या मागे , 
प्रियदर्शनी नगर , राणाप्रताप नगर , नागपूर . 
रा . १२६ , श्रीहरी नगर , नंबर २ , 
मोनवाडा , नागपूर . 


नागपूर : 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 


रा . १८७ , श्री . महालक्ष्मी नगर , प्रोसेस गुणवंत कामगार 
लेआऊट , प्रोसेस सभागृह , नागपूर . 


रा . २५ सुर्वे नगर ले आऊट , 
अयोध्या नगर , नागपूर . 


रा . २६ , जुना सुभेदार ले आऊट , 
नागपूर , ४४००२४ . 


रा . नविन इंदोरा , रिपब्लीकन नगर , 
गल्ली नं . ७ , नागपूर 


५५ 

श्री . गजानन मनोहर गटलेवार रा . प्लॉट नं . ०३ , शिवशक्ती नगर , 

दत्तवाडी , नागपूर 


रा . प्लैट नं . ११३ बजरंग निवास , 
वकीलपेठ , नागपूर . 


J 


श्री . विलास श्रीरामजी पंचभाई रा . ३१ , उल्हासनगर , मानेवाडा रोड , 

नागपूर . 


गुणवंत कामगार 
गुणवंत कामगार 


श्री . स्वयंप्रकाश रविशंकर तिवारी रा . रामदेवबाबा टेकडी , पानी टंकी 
के पास काटोल रोड , नागपूर . 


गुणवंत कामगार 


रा . फ्लॅट नं . १०१ , बालाजी अपार्टमेन्ट गुणवंत कामगार 
गजानन नगर , नागपूर -४४००३४ . 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


गुणवंत कामगार 


( ५ ) 


बजाजनगर 


जरिपटका 


बजाजनगर 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


प्रताप नगर 


अजनी 


अजनी 


हुडकेश्वर 


हुडकेश्वर 


जरीपटका 


वाडी 


अजनी 


( ६ ) 

१० वी 


गिट्टीखदान 


बी . एस . सी . 

बी . ए . 


बी . कॉम . 


एम . कॉम . 


बी . कॉम . 


बी . कॉम . 


बी . कॉम . 


१० वी 


एम . एस . डब्ल्यु . 


एम . कॉम . 


बी . ए . 


११ वी 


( ७ ) 

नाही 


बी . कॉम . 


नाही 

नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


इमामवाडा एम . आय.आर.पी.एम. नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


( ८ ) 


नाही 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


पात्र 


नाही पात्र 


पात्र 


डॉ . विपीन , 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 
नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


